महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली 
सैन्यातील aren / सेवापदक 
धारकांना अनुज्ञेय रक्‍कम मंजूर 
करणेबाबत. मेजर अक्षय प्रकाशराव 
पोतराजे, जि. गडचिरोली. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०२३/प्र.क्र.३३/का-२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: - ०६/०३/२०२३. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग मगौपु-२०१७/प्र. क्र.३६०/२८,दिनांक ३१.०१.२०१९. 
२) संचालक,सैनिक कल्याण विभाग,पुणे यांचे पत्र क्र.१६२११/गौ.पु/प्रस्ताव/सैकवि-१६/४१२ 
दिनांक २२.०२.२०२३ 
प्रस्तावना : 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन दि. ३१/०१/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र गौरव 
पुरस्कार योजनेंतर्गत सैन्यातील १६ प्रकारच्या शौर्यपदक/सेवापदक धारकांना शासकीय अनुदान देण्याचा निर्णय 
राज्य शासनाने घेतला आहे. मेजर अक्षय प्रकाशराव पोतराजे, गडचिरोली यांना राष्ट्रपती सचिवाळयाच्या आदेशा 
क्र. ३०२-प्रेस/२०२२, दि.१० डिसेंबर, २०२२ अन्वये मेन्हान इन डिस्पॅच (शौर्य पदक) पदक प्रदान करण्यात आले 
आहे. संदर्भाधिन शासन निर्णयानुसार मेजर अक्षय प्रकाशराव पोतराजे यांना रु. ६,००,०००/- (रू. सहा लाख 
फक्त) इतके अनुदान देण्याचा प्रस्ताव संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी उक्त संदर्भ क्र. २ च्या 
पत्रान्वये सादर केला आहे. 


शासन निर्णय: 

उपरोक्त नमूद शासन निर्णय व प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खालील तक्त्यात दर्शवल्याप्रमाणे 
महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली अनुज्ञेय असलेली अनुदानाची रक्‍कम देण्यास शासनाची मंजूरी प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


शौर्य/सेवापदक धारकाचे पदनाम, नाव व पत्ता शौर्य/सेवापदक । पदक प्राप्त झाल्याचा 
दिनांक 
नं. ।6-७७७९६;, Fa इन feta | १५ ऑगस्ट, २०२२ |।६,००,०००/- 
मेजर अक्षय प्रकाशराव पोतराजे, (शौर्य पदक) 
3/3 Gorkha Rifles 
PIN-8.90043 C/o ५६ APO 


२. महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय ठरविलेल्या रक्‍कमेपैकी ५० % म्हणजे रु. 3,00,000/- 
(रू. तीन लाख फक्त) शासकीय अनुदानातून तर उर्वरित ५०% रक्कम म्हणजे रु. ३,००,०००/- (रू. तीन लाख 
wed) मा.मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल) निधीतून घेण्यात आलेल्या व राष्ट्रीयीकृत बँकेत सद्यस्थितीत 
गुंतविण्यात आलेल्या रकमेच्या व्याजातून अदा करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०२३/प्र.क्र.३३/का-२८ 


३. वरील परिच्छेद क्र.२ मध्ये नमूद शासन अनुदानातून द्यावयाच्या रकमेपोटी होणारा खर्च रु. ३,००,०००/- 
(रू. तीन लाख फक्त) इतका खर्च 'मागणी क्र.ए-४, प्रधानशिर्ष २०७५, संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा, Coo - इतर 
खर्च, (००)(०५) शौर्यासाठी पारितोषिके (अनिवार्य) ०५, बक्षिसे (२०७५ 0993) या लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ 
या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


४. प्रस्तुत प्रकरणी जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, चंद्रपूर यांना 'आहरण व संवितरण अधिकारी' म्हणून 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदरची रक्‍कम जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, चंद्रपूर यांनी कोषागार 
कार्यालय, चंद्रपूर येथून आहरीत करुन संबंधितांना विहीत पध्दतीने वितरीत करावी. 


५. हाशासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय, क्र मगौपु-२०१७ /प्र. क्र. ३६०/२८, दिनांक ३१.०१.२०१९ मधील मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक क्र. २०२३०३०६१४४६५६२६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUGANDHA DEEPAK PAWAR 
S UGA N D ) HA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d4ecddac21f58159928daa9563eab597448bd1556ca3f9caa91 
0! p ‘Maharashtra, 
D E E PA K PAWA R 1D94472B91 2CB3702FBA035D0A51948B4F9C9AE9OS 


serialNumber=B71 
1C2DEEO2FFCA4B1014CEA, cn=SUGANDHA DEEPAK PAWAR 
Date: 2023.03.06 14:50:24 +05'30" 


(सुगंधा पवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


41, postalCode=400032, 


प्रत, 

१.महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 

२.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 

३.महाळेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई-३२. 

४.कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५. 

५.जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर. 

६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर. 

७.संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती). 

८.जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, चंद्रपूर. 

९.सह संचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, ५वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. 
१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मुंबई. 
११ नं. ।|७-७७७९६॥, मेजर अक्षय प्रकाशराव पोतराजे, 3/3 Gorkha Rifles, PIN-390043 C/o ५६ APO 
१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१३. प्रत संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


